Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015- 17 


PAIN 


GRO27 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १० ] 


गुरूवार ते बुधवार , मार्च २३ -२९ , २०१७/ चैत्र २-८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० ,किंमत : रुपये ११ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ३६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि - १०४७- २०१७. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १ ) नसार वर्धा पंचायत समितीची निवडणक दिनांक १६ - ०२ - २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना -१ व नमुना-३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


अ . क्र . 


पंचायत समिती सदस्याचेनाव 


अनुसूची 
ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 


संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचेनाव 


(३ ) 


( ४ ) 


____ 


( २) 
महेश विनायक आगे 
वंदना सुधिर बावणे 
हेमचंद सुदामजी रंगारी 
प्रशांत दिवाकर चौधरी 


६६- सेलू ( काटे ) 
३९ -मांडवा 
६२- दहेगाव ( मि ) 


६३- वायगांव ( नि ) 


भारतीय जनता पार्टी व वर्धातालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धातालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धातालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 


० 


४९ - वरुड 


महानंदा बाबाराव ताकसांडे 
छबुताई सुभाषराव सडमाके 
मंगला मुरलीधर मुडे 


५० - करंजी ( भोगे ) 


० 


७ 


५४- बरबडी 


ना .- एक - अ - १ ( १२७८ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३- २९ , २०१७/ चैत्र -२-८ , शके १९३९ 


( 2 ) 


अनुसूची - चालू 

( ३) 
४७-नालवाडी 
४८ - म्हसाळा 
५५- बोरगांव ( मेघे ) 
५६- बोरगाव ( मेघे ) 
५९ -उमरी (मेघे) 
६० - सालोड ( हि ) 
४१-पिपरी ( मेघे) 
४४ -सिंदी (मेघे ) 
५३- सेवाग्राम 


चंदाताई जयराम सराम 
ज्योती राजू टिपले 
दुर्गा विजय ताजणे 
सुनिता विनायक मेघे 
साधुजी पूनाजी इरपाते 
सविता कृष्णाजी मुते 
प्रफुल मुरलीधर मोरे 
संदिप सुधाकरराव किटे 
भारती अभय उगले 


१२ 


भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व वर्धा तालुका ग्रामिण विकास आघाडी 


१५ 


वर्धा: 
दिनांक ०७ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३७. 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि - १०५२- २०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ५७ (३ ) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १) नुसार वर्धापंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना-१ व नमुना-३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

__ अनुसूची 
अ.क्र . पंचायत समिती सदस्याचे नाव ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 

संबंधित राजकीय पक्ष / आघाडीचे नाव 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

( ३ ) 
संगिता महेश मोहर्ले 

५२ - गोजी 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वर्धा तालुका गट 
राजू उर्फ बाबराव मोरेश्वरराव निवल ६५- तळेगांव ( टा ) 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस , वर्धा तालुका गट 
प्रफुल शंकरराव कुचेवार 

६१- वायफड 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
भिमाबाई इंदल नाखले 

६४ - पडेगांव 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
राजेंद्र भाऊराव डोळसकर 

४०- आंजी ( मोठी ) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वर्धा तालुका गट 
प्रमोद मोतीरामजी लाडे 

४५ - पवनार 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
अमीत अरुणराव गावंडे 

४६- साटोडा 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
राजेश भास्करराव राजुरकर 

४२-पिपरी ( मेघे) 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
वंदना विलास मुन 

५८ - पालोती 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ,वर्धा तालुका गट 
सुभाष छत्रपती चांभारे 

५१ -तरोडा 

अपक्ष वर्धा तालुका गट 


- 


न् 


० 


ज 


० 


० 


वर्धा : 
दिनांक १० मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २३-२९ , २०१७/ चैत्र -२-८, शके १९३९ 


३ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि- कावि - १०५१ -२०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३ ) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १) नुसार वर्धापंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२ - २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना- १ व नमुना -३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमा अंतर्गत नियम ४ (३) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

__ अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 

संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
प्रशांत अन्नाजी भगत 

४३-सिंदी ( मेघे) 

बहुजन समाज पार्टी 
कविता जगदिश कांबळे 

५७- सावंगी ( मेघे ) 

बहुजन समाज पार्टी 


. 


० 


प्र 


वर्धा : 
दिनांक ०९ मार्च२०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 

क्रमांक कलि-जिपपंसनि - कावि - १०४९ - २०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३ ) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१) नुसार सेलू पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६-०२ -२०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना- १ व नमुना- ३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ (३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 

संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

( ३ ) 
सुनंदा तानबा मसराम 

२८ - झडशी 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस , पं. स. सेलू 
नरेश केशवराव तलवारे 

३२ - दहेगाव 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, पं .स . सेलू 
सुनिता दिपक अडसड 

३४ - आमगांव ( म ) 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस,पं.स. सेलू 
नलु मारोतराव बेले 

३५- सुकळी ( स्टे ) 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस , पं . स . सेलू 
प्रणिता प्रदिप भुसारी 

३८- वघाळा 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, पं.स. सेलू 
अनुसया देवराव मसराम 

३६- महाबळा 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, पं .स . सेलू 


- 


( ४ ) 


० 


० 


वर्धा : 
दिनांक ०८मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २३ -२९ , २०१७/ चैत्र -२-८, शके १९३९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 

क्रमांक कलि-जिपपंसनि- कावि - १०४४ (ब )- २०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७( ३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१) नुसार आष्टी पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 
___ महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना -१ व नमुना - ३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समिती सदस्याचे नाव ज्या निर्वाचक गणातून निवडून संबंधित राजकीय पक्ष / आघाडीचे नाव 

आले त्याचा क्रमांक व नाव 


G 


( २ ) 


- 


२ 


गोविंदा गुलाबराव खंडाळे 
निता सुनिल होले 
रेखा योगेंद्र मतले 
हेमलता प्रविणराव भगत 


२-माणिकवाडा 
३- लहान आर्वी 
४- अंतोरा 
६- तळेगांव 


भारतीय जनता पार्टी, आष्टी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आष्टी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आष्टी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आष्टी आघाडी 


0 


वर्धा : 
दिनांक ०७ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ४१ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि - १०४५ ( ब )- २०१७ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १) नुसार कारंजा पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६-०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे. सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी,दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना -१ व नमुना -३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

___ अनुसूची 
अ. क्र . पंचायत समिती सदस्याचे नाव ज्या निर्वाचक गणातून निवडून संबंधित राजकीय पक्ष / आघाडीचे नाव 

आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 
जगदिश सुखदेवराव डोळे 

१४ -सिंदीविहीरी 

भारतीय जनता पार्टी , कारंजा आघाडी 
पुष्पा जीवन चरडे 

८ - ठाणेगांव 

भारतीय जनता पार्टी, कारंजा आघाडी 
रोशना दिनेश ढोबाळे 

९ - कुंडी 

भारतीय जनता पार्टी, कारंजा आघाडी 
आम्रपाली मुकेश बागडे 

१०- कन्नमवारग्राम 

भारतीय जनता पार्टी, कारंजा आघाडी 
रंजना मोहनराव टिपले 

११- पारडी 

भारतीय जनता पार्टी, कारंजा आघाडी 
मंगेश शिवाजी खवशी 

१३- सेलगांव ( उ ) 

भारतीय जनता पार्टी, कारंजा आघाडी 


(३ ) 


0 


- 


u 


c 


: 


M 


वर्धा : 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


दिनांक ०७ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २३- २९ , २०१७/ चैत्र -२-८, शके १९३९ 


५ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि- १०४६ ( ब )-२०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३ ) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १) नुसार आर्वीपंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२- २०१७ व २१-०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा 
निकाल महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना- १ व नमुना -३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


पंचायत समिती सदस्याचे नाव 


संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 


ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 


( ४ ) 


GoY 


( २ ) 
दिपाली नंदकिशोर डोंगरे 
ज्योती महेंद्र कुमरे 
नितीन दौलतराव अरबट 
शिला राजाभाऊ पवार 
धर्मेंद्र अरुणराव राऊत 
अशोक नत्थुजी तुमडाम 
शोभा भिमराव मनवर 


१५ -जळगांव 
१६- वर्धमनेरी 
१९ - काचनुर 
२० -मोरांगणा 
२१- देऊरवाडा 
२२- वाठोडा 
२५-विरुळ 


भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 
भारतीय जनता पार्टी, आर्वी आघाडी 


0 


1 


9 


वर्धा : 
दिनांक ०७ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४३ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि- १०५० - २०१७ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७(३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१) नुसार हिंगणघाट पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल 
महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

___ महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष / आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना- १ व नमुना -३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समिती सदस्याचेनाव ज्या निर्वाचक गणातून निवडून संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 

आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

( ३) 
गंगाधर राघोबाजी कोल्हे 

१०३- पोहणा 

भारतीय जनता पार्टी 
वंदना माधोराव मडावी 

१०४-पिपरी 

भारतीय जनता पार्टी 
धनंजय अजाबराव रिठे 

९२ आजंती 

भारतीय जनता पार्टी 
छाया पुंडलिक बोरकर 

९१-वाघोली 

भारतीय जनता पार्टी 
विजय किसनाजी पर्बत 

१०० -फुकटा 

भारतीय जनता पार्टी 
प्रशांत तानबाजी चंदनखेडे 

९५- अल्लीपूर 

भारतीय जनता पार्टी 
वैशाली सुभाषराव पुरके 

९४ -नांदगाव ( बो ) 

भारतीय जनता पार्टी 


F 


rm० 


० 


० 


वर्धा: 
दिनांक ०८ मार्च २०१७. 
ना .-एक - अ- २ ( १२७८ ) . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३- २९ , २०१७/ चैत्र -२-८ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 


क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि- १०४८ - २०१७. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० ( १) नुसार समुद्रपूर पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२ - २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना-१ व नमुना-३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


पंचायत समिती सदस्याचे नाव 


अनुसूची 
ज्या निर्वाचक गणातून निवडून 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 


संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 


( 2 ) 


- 


- 


४ 


० 


सुरेखा कैलास टिपले 
कांचन शंकरराव मडकाम 
सुनिल गणपतराव डुकरे 
शेख इस्त्राईल शेख रसीद 
जयश्री रविंद्र दांडेकर 
योगेश रमेशराव फुसे 
पुष्पांजली किशोर नेवल 
वसंता रावजी घुमडे 


७६- सावंगी झाडे 
७२ - सुजातपूर 
७१-मांडगांव 
६९-गिरड 
६७- कांढळी 
६८ -वायगांव ( गो ) 
७७- कोरा 
७८ -मंगरुळ 


भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 
भारतीय जनता पार्टी, समुद्रपूर 


ज 


ज 


० 


. 


वर्धा : 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, वर्धा. 


दिनांक ०८ मार्च २०१७ . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 


क्रमांक कलि -जिपपंसनि - कावि - १०५७- २०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१ ) नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६- ०२- २०१७ रोजी व २१-०२- २०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर 
निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम, १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना -१ व नमुना -३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव 

ज्या निवडण 

संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 
आले त्याचा क्रमांक व नाव 


वभागातन निवडन 


( २ ) 


( ३ ) 


२१ -पिपरी ( मेघे ) 


संजय गुलाबराव शिंदे 
अर्चना मकरंद टोनपे 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


२३ - पवनार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३-२९ , २०१७/ चैत्र -२-८ , शके १९३९ 


७ 


अनुसूची- चालू 


¢in 


so 


o 


o 


o 


_ ( २) 
सुकेशनी भगवान धनविज 
उज्वला पांडुरंग देशमुख 
सुनिता मनोजराव चांदुरकर 
चंद्रकांत दिनेशचंद्र ठक्कर 
विभाताई ज्ञानेश्वरराव ढगे 
मिलींद हरीभाऊ कोपुलवार 
विवेक पांडुरंगजी हळदे 
सुमित्रा साहेबरावजी मलघाम 
त्रिलोकचंद लक्ष्मणराव कोहळे 
मुकेश प्रभाकरराव कराळे 
वैजयंती शिरीषराव वाघ 


२५ - वरुड 
२६- तरोडा 
३१ -वायफड 
३२-वायगांव ( नि ) 
४८- अल्लीपूर 
५१- शेकापूर ( बाई) 
१४- झडशी 
१८ - सुकळी ( स्टे ) 
- लहान आर्वी 
९ - वाढोणा 
१२- रोहणा 


( ४) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


o 


o 


o 


♡ 


♡ 


वर्धा : 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४६ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि- कावि - १०५८ - २०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ ( ३ ) ( अ ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१) नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६-०२- २०१७ रोजी व २१-०२-२०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर 
निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला . 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम , १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना-१ व नमुना-३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा परिषद सदस्याचे नाव ज्या निवडणूक विभागातून निवडून संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचेनाव 

आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

(३ ) 
उमेश गोपाळराव जिंदे( गटनेता ) 

२९ - सावंगी ( मेघे ) 

बहुजन समाज पार्टी 
मनिष देवरावजी पुसाटे 

२२-सिंदी ( मेघे ) 

बहुजन समाज पार्टी 


वर्धा: 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ४७ . 

क्रमांक कलि -जिपपंसनि- कावि - १०५९ -२०१७. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ (३) ( अ) तसेच महाराष्ट्र पंचायत समित्या निवडणूक नियम , १९६२ 
चे नियम ६० (१) नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दिनांक १६-०२- २०१७ रोजी व २१-०२-२०१७ रोजी घेण्यात आली आहे . सदर 
निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द झाला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २३- २९ , २०१७/ चैत्र -२-८ , शके १९३९ 


-" 


० 


००० 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता अधिनियम , १९८६ व महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अर्हता नियम, १९८७ चे अंतर्गत ज्या 
राजकीय पक्ष/ आघाडीने अगर सदस्यांनी विहीत मुदतीत उक्त नियमाचे अंतर्गत नमुना-१ व नमुना-३ ची माहिती सादर केली त्या बाबतची संक्षिप्त माहिती 
पुढील अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे उक्त नियमाअंतर्गत नियम ४ ( ३) अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . जिल्हा परिषद सदस्याचेनाव ज्या निवडणूक विभागातून निवडून संबंधित राजकीय पक्ष/ आघाडीचे नाव 

आले त्याचा क्रमांक व नाव 
( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती सरोजताई हेमंत माटे ( गटनेता ) ३६- मांडगाव 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . छायाताई अरुण घोडीले 

१ -साहुर 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. अंकिता सचिन होले 

३-तळेगाव ( शा ) 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. निताताई सुधाकर गजाम 

४-ठाणेगांव 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . सरिताताई विजय गाखरे 

५- कन्नमवारग्राम 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . सुरेशभाऊ मारोतराव खवशी 

६- पारडी 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. रेवताताई हरिभाऊ धोटे 

७-सिंदीविहीरी 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . कांचनताई प्रल्हाद नांदुरकर 

८ - जळगाव 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . राजश्रीताई राजु राठी 

१० - मोरांगणा 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. सुचिताताई सचिंद्र कदम 

११-वाठोडा 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . विरेंद्र बाबुराव रणनवरे 

१५-हिंगणी 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री. विनोदभाऊ नानाजी लाखे 

१६- केळझर 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. सोनालीताई अशोक कलोडे 

१७- येळाकेळी 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . सुनिलभाऊ मनोहर शेंडे 

१९-हमदापूर 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . जयश्रीताई सुनिल गफाट 

२० - आंजी ( मो ) 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . नुतनताई प्रमोद राऊत 

२४- नालवाडी 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . विजयभाऊ नागोराव आगलावे 

२७- सेवाग्राम 

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ( ए ) 
श्री .पंकजभाऊ सोपान सायकार 

२८- बोरगांव (मेघे) 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . सरस्वतीताई राजेंद्र मडावी 

३० - सालोड ( ही ) 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. विमलताई प्रमोद वरभे 

३३- तळेगाव ( टा ) 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . चंद्रकलाताई मारोती धुर्वे 

३४ - काढळी 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . शुभांगी संजय डेहणे 

३८ - नंदोरी 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . रोशनभाऊ नामदेव चोखे 

३९ - कोरा 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . वैशालीताई जयंत येरावार 

४०- गुंजखेडा 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . मयुरीताई प्रकाश मसराम 

४१ - गौळ 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . प्रविणभाऊ वसंतराव सावरकर ४२-नाचणगांव 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ. सुनिताताई गजानन राऊत 

४४- इंझाळा 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . मुकेशभाऊ विनायकराव भिसे 

४५-भिडी 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . शरदभाऊ रामभाऊ सहारे 

४६- वाघोली 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री .नितीनभाऊ रामचंद्र मडावी 

४७- सावली वाघ 

भारतीय जनता पार्टी 
सौ . ज्योत्सनाताई सुनिल सरोदे 

५०- वडनेर 

भारतीय जनता पार्टी 
श्री . माधवभाऊ शंकरराव चंदनखेडे 

५२ - पोहणा 

भारतीय जनता पार्टी 


०--- 


- 


--A 


MAR 


वर्धा : 
दिनांक १७ मार्च २०१७. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , वर्धा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २३- २९, २०१७ / चैत्र -२-८ , शके १९३९ 


९ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक चंशमनपा - नर -११०८ - २०१७. 


क्षेत्र 


चंद्रपूर शहराची वाढीव क्षेत्राची विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस - २२९४- १३१५- सीआर - २५३ - ९६- युडी-९ , दिनांक ०२- ०६- १९९७ 
अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक १५ - ०८ - १९९७ पासून अंमलात आलेली आहे . 

चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूरचे सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ६३ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , 
चंद्रपूरने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये उपरोक्त विकास योजना चंद्रपूर मध्ये खाली दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे 
फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव केला आहे . 
अ . क्र . मौजा/ सर्हे क्रमांक 

विकास योजनेतील प्रस्ताव फेरबदल केल्यानंतर होणारा 

प्रस्तावित वापर 
( १) ( २) 

हे. आर 
मौजा - चांदा रै. 

२९८ ८२ कोळसा व्याप्त क्षेत्र 

रहिवास वापर 
स . नं.- ५०३/ १ 
उपरोक्त फेरबदल दाखविणारा नकाशा व त्या संबंधीची माहिती देणारा अहवाल चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळात अवलोकनार्थ 
उपलब्ध आहे. 


( ३ ) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदरहू किरकोळ स्वरुपाच्या बदलासंबंधी ज्या 
कोणाला काही हरकती अगर सूचना असतील , त्यांनी ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिन्याचे आत त्या आयुक्त, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर 
यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात अशा सूचना व हरकतींवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ०६ मार्च २०१७. 


संजय काकडे, 

आयुक्त , 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, 

चंद्रपूर . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 
No . CCMC-TP- 1108 - 2017. 

Whereas the Development Plan of Chandrapur town (Extended Area ) is sanctioned by Govt. vide Resolution 
No. TPS- 2294 -1315- CR- 253- 96 - UD- 9, Dated 02 - 06-1997 which cameinto forcefrom15- 08- 1997 . 

And now Municipal Corporation of the city of Chandrapur has proposed to make Minor Modification in the 
aforesaid Final Development Plan vide its General Body Resoluation No . 63, Dated 16 -02 -2017 under Section 37 of 
theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 as follows ; 
Sr. No. Mouza/Survey No. 

Area 

Present Development Proposed use as per 
Plan Proposal 

Modification 
___ (1) 
( 2 ( 3 ) 

(5 ) 
_ H. A. 
___ 1 Mouza- Chanda Raiyyatwari , 29882 

Coal Belt Area 

Residential 
S . No. 503 /1 
The plan and reports containing the description of the above modification can be seen in the office of the Municipal 
Corporation, Chandrapur during the office hour s. 


ना.-एक- अ -३ ( १२७८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २३-२९ , २०१७/ चैत्र -२-८, शके १९३९ 


Now , in pursuance ofSection 37(1 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby notified 
that any person having any suggestion or objection to the proposed modification asmentioned above shall communi 
cate the same in writing to the undersigned within one month from the date of publication of this notification in the 
Official Gazette. 

The objections or suggestion , if any received within the above mentioned period ofone month will be considered by 
the Commissioner,Municipal Corporation of the city of Chandrapurwhile submitting the proposalof Modification to 
the Govt . for sanction . 


Chandrapur : 
Dated the 6th March 2017 . 


SANJAY KAKDE, 

Commissioner, 
MunicipalCorporation of the city of 

Chandrapur. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 

प्रभारी जिल्हाधिकारी , : जकडून 

आदेश 
क्रमांक साशा-कार्या-१२- टे- १-जिपनि - ९०२-२०१७. 

राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१०९६- सीआर -३४-९६-पीआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ९, पोटकलम २, खंड (ब) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे जाहीर करतो की , आदेशाच्या अनुसूचीतील स्तंभ क्रमांक ( २) मध्ये नमूद 
निर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समितीच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ( ३) मध्ये दर्शविलेले सभापती चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत . 

अनुसूची 
अ . क्र . पंचायत समितीचे नांव सभापतीचेनांव 

कायमचा पत्ता 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
चिमूर सौ . विद्या रामदास चौधरी 

मु . बोरगांव बु., पो . आंबेनेरी, ता . चिमूर , जि . चंद्रपूर 
नागभीड श्री . अरविंद नानाजी देशमुख 

मु . पो . मांगली अरब, ता . नागभीड, जि . चंद्रपूर 
ब्रम्हपूरी सौ . प्रणाली प्रमोद मैद 

मु . पो. चौगाण, ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
सिंदेवाही श्री . मधुकर रामा मडावी 

मु . पो . नवरगांव , ता .सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
भद्रावती सौ . विद्या सतिश कांबळे 

मु . मांगली रै., ता . भद्रावती , जि . चंद्रपूर 
वरोरा सौ . रोहिणी राजेश देवतळे 

मु . पो . सोईट , ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
सौ . वंदना सुभाष पिंपळशेंडे 

मु . पो . मारडा, ता . चंद्रपूर, जि . चंद्रपूर 
सौ . पुजा पन्नालाल डोहाणे 

मु . पो . चिचाळा , ता . मूल , जि . चंद्रपूर 
सावली सौ . छाया दिपक शेंडे 

मु . पारडी, पो . कवठी, ता . सावली, जि . चंद्रपूर 
पोंभूर्णा कु . अल्का श्रीनिवास आत्राम 

मु . भिमणी, ता . पोंभुर्णा, जि . चंद्रपूर 
गोंडपिपरी श्री . दिपक सदाशिव सातपुते 

मु . पो . सोनापूर देशपांडे, ता . गोंडपिपरी , जि . चंद्रपूर 
बल्लारपूर श्री . गोविंदा पांडूरंग पोडे 

मु . पो . नादगांव पोडे, ता . बल्लारपूर , जि . चंद्रपूर 
कोरपना श्री . श्याम दादाजी रणदिवे 

मु . पो . धानोली, ता . कोरपना, जि . चंद्रपूर 
श्री . सुनिल सुपारी मडावी 

मु . पो. नोकेवाडा, ता. जिवती , जि . चंद्रपूर 
१५ राजूरा सौ . कुंदा अविनाश जेनेकर 

मु . धानोरा , पो . चिंधी, ता . राजुरा , जि . चंद्रपूर 


चंद्रपूर 
मूल 


जिवती 


चंद्रपूर : 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


संजय धिवरे , 
प्रभारी,जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 . 


